इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या 
अखत्यारितील महामंडळे/संस्थांवर करण्यात 
आलेल्या अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.६४/महामंडळे 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १४ मार्च, २०२०. 


वाचा :- शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.सीबीसी-१०/२०१७/प्र.क्र.२/मावक, 
दि.०७ एप्रिल, २०१८. 


शासन निर्णय 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या अखत्यारितील महामंडळे/संस्थांवर उपरोक्‍त वाचा 
येथे नमूद शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेल्या खालील TRA नमूद केलेल्या अशासकीय 
सदस्यांच्या नियुक्त्या पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. नाव पदनाम 


छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) संचालक मंडळ 


गि डा.सदानंद श्रीधर मोरे, अध्यक्ष 
२२ प्रोफाईल इडन, ८ वी गल्ली, प्रभात रोड, पुणे-४११ ००४. 

२ श्री.विवेक सावंत, व्यवस्थापकीय संचालक 
MKCL, शिवाजी नगर, पुणे. 

३ श्री.प्रशांत कमलनाथ पवार, सदस्य 


३७ जीवन छाया सोसायटी, स्वावलंबी नगर, रिंग रोड, 
नागपूर -४४० ०२२. 


8 श्री.उमाकांत दांगट, सेवानिवृत्त भा.प्र.से., सदस्य 
८०३, रुतुपर्णा सोसायटी, बालेवाडी फाटा, ज्युपिटर 
हॉस्पिटल समोर, बाणेर, 


पुणे ४११ ०४५. 

५ श्री.पी.डी.करंदीकर, सेवा निवृत्त भा.प्र.से., सदस्य 
७०५, सप्तगिरी अपार्ट, धनकुडेवाडी, बाणेर, पुणे ४११ ०४५. 

६ श्री.पोपटराव पवार, सदस्य 
हिवरे बाजार, जि.अहमदनगर. 

७ श्री. डी.आर.परिहार, सेवानिवृत्त भा.व.से., सदस्य 


डी-१/३, केंद्रीय विहार, सेक्टर-४, मोशी पिंपरी-चिंचवड, 
पुणे-४१२१०५. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.६/महामंडळे 


०२. हा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३१८१२१३४३८३२२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RAVINDRA 
VASANTRAO GURAV See 
(रविन्द्र गुरव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


Digitally signed by RAVINDRA VASANTRAO GURAV 
-=IN, st=Maharashtra, 


36c0069b661c3/9cd6fd67 
ITRALAYA,MUMBAI, 


प्रत: 

१. मा. मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण), मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्यमंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण), मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

४. खाजगी सचिव, मा.मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 

५. डॉ.सदानंद श्रीधर मोरे, २२ प्रोफाईल इडन, ८ वी गल्ली, प्रभात रोड, पुणे-४११ ००४. 

६. श्री.विवेक सावंत, MKCL, शिवाजी नगर, पुणे. 

७. श्री.प्रशांत कमलनाथ पवार, ३७ जीवन छाया सोसायटी, स्वावलंबी नगर, रिंग रोड, नागपूर -४४० ०२२. 

८. श्री.उमाकांत दांगट, सेवानिवृत्त भा.प्र.से., ८०३, रुतुपर्णा सोसायटी, बालेवाडी फाटा, ज्युपिटर हॉस्पिटल 
समोर, बाणेर, पुणे ४११ ०४५. 

९. श्री.पी.डी.करंदीकर, सेवा निवृत्त भा.प्र.से., ७०५, सप्तगिरी अपार्ट, धनकुडेवाडी, बाणेर, पुणे ४११ ०४५. 

१०. श्री.पोपटराव पवार, हिवरे बाजार, जि.अहमदनगर. 

११. श्री.डी.आर.परिहार, सेवानिवृत्त भावसे, डी-१/३, केंद्रीय विहार, सेक्टर-४, मोशी पिंपरी-चिंचवड, 
पुणे-४१२१०५. 

१२. व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), 
बालचित्रवाणी सी.टी.सर्व्हे नं.१७३, ब/१, गोपाळ गणेश आगरकर रोड, पुणे-४११००४. 

१३. निवडनस्ती (महामंडळे). 


KKKRKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


